डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद येथील विद्यापीठ व महाविद्यालय 
न्यायाधिकरण येथील पीठासीन अधिकारी यांच्या 
नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०७/विशि-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२, 
दिनांक -: ०१/०२/२०२३ 


संदर्भ :- १.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र-२०१८/ प्र.क्र.१५२/१८ 
विशि-१, दि. २६ डिसेंबर, २०१९ 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. युएसजी-१३९१/ प्र.क्र.२०८९/ 
विशि-४, दि. १९ ऑगष्ट, १९९५ 
३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र--२०१७/ प्र.क्र.३६२/१७/ 
विशि-१, दि . ०९ ऑक्टोबर, २०१८ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम ८० (९) मधीळ तरतूदीनुसार 
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणामध्ये पीठासीन अधिकारी पदी नियुक्‍ती करण्याची तरतूद 
आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथील विद्यापीठ व महाविद्यालय 
न्यायधिकरण येथे नियुक्‍त करावयाचे पीठासीन अधिकारी हे पद सद्यस्थितीत रिक्‍त आहे. त्यामुळे 
सदर पदावर नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


शासन या झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम 
८० (९) मधील तरतुदीनुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथील 
विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायधिकरण येथील पीठासीन अधिकारी या रिक्‍त पदावर श्री. भालचंद्र उ. 
देबडवार, सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांची ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता त्यांनी 
प्रत्यक्ष पद धारण केलेल्या दिनांकापासून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. श्री. भालचंद्र उ. देबडवार यांनी सदर पदाचा कार्यभार सत्वर स्वीकारावा व त्याबाबतचा 
अहवाळ झासनास पाठवावा. श्री. भालचंद्र उ. देबडवार यांना संदर्भ क्र. २ व 3 येथील शासन 
निर्णयात नमूद केलेल्या सेवाशर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०७ /विशि-५ 


Be 


हा 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०२०२११३००३४६०८ असा 
आहे. सदरहू शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Cc ww A -5 


qo, 
११, 
१२. 
soe 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८ 


AJIT MADHUKARRAO : 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई 
मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
मा.सभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा .उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा.मंत्री (उ.व तं शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद, 

मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

श्री. भालचंद्र उ. देबडवार, सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- नागपूर- २, महाराष्ट्र 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- नागपूर- २, महाराष्ट्र 

जिल्हा कोषाधिकारी, औरंगाबाद, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१९. 
२०. 


अवर सचिव) कार्यासन-४(, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (विशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


